पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या 
कार्यक्षेत्रांत्गत अपर पोलीस अधीक्षक, 
बारामती विभाग यांचे अधिनस्त असलेले 
शिरुर उपविभागीय कार्यालय याचा 
समावेडा अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे 
ग्रामीण यांचे कार्यक्षेत्रात करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एपीओ-०६२२/प्र.क्र.६९/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २३ जून, २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक पीओपी-०८२१/प्र.क्र.१८/पोल-३, दि.१३/१२/२०२१ 
२) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोमंस कार्यालय मुंबई यांचे पत्र 
क्र. पोमंस/२६-अ/४७/उपविभागीय कार्या.पुनर्रचना/१०५/२०२२, दि.१७/६/२०२२ 
प्रस्तावना : 


पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत दौंड उपविभागाचे विभाजन करुन नवीन 
शिरुर उपविभागीय पोळीस अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यास तसेच सदर कार्यालयाकरिता पद 
निर्माण करण्यास उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत 9) अपर पोलीस अधीक्षक पुणे विभाग व २) 
अपर पोलीस अधीक्षक बारामती विभाग अश्शी दोन विभागीय कार्यालये आहेत. सदर दोन विभागीय 
कार्यालयापैकी अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे विभाग यांचे अधिनस्त १) हवेली उपविभाग, २) लोणावळा 
उपविभाग, ३) खेड उपविभाग, आणि ४) जुन्नर उपविभाग यांची कार्यालये समाविष्ट आहेत. तसेच, अपर 
पोलीस अधीक्षक बारामती विभाग यांचे अधिनस्त १) भोर उपविभाग, २) दौंड उपविभाग, ३) बारामती 
उपविभाग आणि ४) शिरुर उपविभाग यांची कार्यालये समाविष्ट आहेत. तसेच, सदरहु प्रत्येक 
उपविभागीय कार्यालयाअंतर्गत विविध पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. 


अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोमंस कार्यालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती विभाग यांचे अधिनस्त असलेले शिरुर उपविभागीय कार्यालय 
व त्याअंतर्गत शिक्रापुर पोलीस स्टेशन, रांजणगांव पोलीस स्टेशन, शिरुर पोलीस स्टेशनसहीत 
उपविभागीय कार्यालय, अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे कार्यक्षेत्रात त्याचा समावेठा 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला आहे. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती विभाग यांचे अधिनस्त असलेले शिरुर उपविभागीय कार्यालय 
व त्याअंतर्गत शिक्रापुर पोलीस ear, रांजणगांव पोलीस eam, शिरुर पोळीस स्टेशन हे, अपर 
पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एपीओ-०६२२/प्र.क्र.६९/पोळल-३ 


२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२३१७११३०१२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GAIKWAD 
KAILAS ARJUN 


4160 


(केलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री,गृह यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
९. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१०.पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३.सह सचिव(पोल ३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे,मुंबई. 

१४.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१६.निवड नस्ती, पोलळ-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


